नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत 

शालेय पोषण आहार कार्यक्रम (MDM) 
(अनुसूचित जमाती उपयोजना) (TSP) (केंद्र 
हिस्सा ६०%) (राज्य हिस्सा ४०%) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २७ सप्टेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना:- 

शाळेय पोषण आहार (MDM) या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता अनुसूचित जमाती उपयोजनेच्या 
(572) केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्स्याच्या निधीसाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
आदिवासी विकास विभाग व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार खाळील प्रमाणे नवीन 
लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


(१) मागणी क्रमांक टी- ५ 
२२०२ - सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१ - प्राथमिक शिक्षण, 
७९६ - जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(09) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना - केंद्र पुरस्कृत योजना 
(०१) (०८) शाळेय पोषण आहार कार्यक्रम (MDM) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(अनुसूचित जमाती उपयोजना) (TSP) (केंद्र हिस्सा ६०%) (२२०२ 1432) 


(२) मागणी क्रमांक टी- ५ 
२२०२ - सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१ - प्राथमिक शिक्षण, 
७९६ - जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१ जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना - केंद्र पुरस्कृत योजना 
(09) (०९) शाळेय पोषण आहार कार्यक्रम (MDM) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(अनुसूचित जमाती उपयोजना) (TSP) (राज्य हिस्सा ४०%) (२२०२ 1५४१) 


सदर शासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक ख.वि./चा-१/शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग/यूओआर-९०/२०१७-१८/७७६, दिनांक 
७/१२/२०१७ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
८०/अर्थ-१९, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२७१५५७२९८१२१ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Deepak Vijay Shelar 
D k DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
e e p a ou=School Education And Sports Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6cd30ed620a4fe01f24cb84cc86e70f3b8 


न्न f6f1fdcdb2469570c78dabb9acf4ba, cn=Deepak 
1] a y h e a I Vijay Shelar 


Date: 2018.09.27 15:59:27 +05'30" 


(दीपक वि. शेलार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 

अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

मा. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. राज्य प्रकल्प संचालक (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद) चर्नीरोड, मुंबई 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक/प्रौढ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५. 
. सर्व शिक्षण उपसंचालक 

. सर्व उपसंचालक, लेखा व कोषगारे 

. वित्त विभाग (व्यय-५ / अर्थसंकल्प-८ / १९), मंत्रालय, मुंबई 
. आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

. निवड नस्ती अर्थसंकल्प 


सह संचालक (क्रीडा व युवक सेवा), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ २ पैकी २ 


